बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक 
/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान 
मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या बँकेमार्फत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१६/प्र.क्र.३९/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा :- 9) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३/०६/२०१७. 
2) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ३०/०६/२०१७. 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २८/०३/२०१८. 
४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ४/०४/२०१८. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.9२/२०/कोषा.प्रशा.५, दिनांक 9/92/2023. 


प्रस्तावना :- 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा समावेश वित्त विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, 2023 रोजीच्या 
शासन पूरकपत्रान्वये दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेले निकष शिथील करुन 
सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी एक वेळची विशेष बाब म्हणून बँकींग व्यवहार करण्यास पात्र जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या यादीमध्ये करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने 
बृहन्मुंबईतील मान्यताप्राप्त अनुदानित / विनाअनुदानित खाजगी प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दरमहाचे वेतन वितरीत करण्यासाठी अधिक्षक, वेतन व भविष्य 
निर्वाह निधी पथक (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम) यांचे मेन पुल अकाऊंट मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित 
मध्ये उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक / 
शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांचे वेतन युनियन बैंक ऑफ इंडिया मार्फत अदा करण्याबाबत दिनांक २८ मार्च, २०१८ व 
दिनांक ४ एप्रिळ, २०१८ शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबईतील 
शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे दरमहाचे वेतन वितरीत करण्यासाठी अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी 
पथक (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम) यांचे मेन पुळ अकाऊंट एक वेळची विशेष बाब म्हणून मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक मर्यादित मध्ये उघडण्यास सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. बृहन्मुंबईतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्याबाबत वित्त विभाग शासन निर्णय 
दिनांक २९ ऑगस्ट, २००५ व दिनांक ७ एप्रिल, २००८ अन्वये विहीत केलेली कार्यपध्दती व इतर अटी व शर्ती 
ज्याच्या तशा लागू असतील. सदर अटी व शर्तीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकेने करावी. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांनी याबाबत मुंबई जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१६/प्र.क्र.३९/टीएनटी-३ 


मध्यवर्ती सहकारी बैंकेशी आवश्‍यक तो करारनामा तात्काळ करण्याची कार्यवाही करावी. याबाबत शिक्षण 
निरीक्षक (दक्षिण/उत्तर/पश्चिम), मुंबई यांचे मेन Yo अकाउंट (पार्कीग अकाउंट) मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकेत तात्काळ उघडण्यात यावे. याबाबत आवश्‍यक संनियत्रण करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त 
शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 

2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०५१७२३२३८८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e8918118 
634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7 
B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN 
Date: 2023.12.07 17:19:11 +05'30' 


(तुषार महाजन) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


—O 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १, मुंबई, 
महालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
आयुक्‍त ( शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 
१२) शिक्षण निरीक्षक(उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई. 
) 


MS ०८ WwW NV 


YS २..> LE De Sel Ss se <->2 ब 


wen 


१३) अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक), (उत्तर/दक्षिण/पश्चिम), मुंबई. 
१४) निवड नस्ती-टिएनटी-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


